सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेल्या मे. 
PwC कंपनीस माहे सप्टेंबर २०१५ ते 
डिसेंबर २०१५ या कालावधीकरीता 
केलेल्या कामाचे देयक अदा 


करणेबाबत... 
पुणे-पिंपरी चिंचवड आणि नाशिक- 
त्र्यंबकेश्वर. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५ /प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी २०१६ 


वाचा 

१. शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग यांचे क्रमांकः २१५६/फाईल/ डीआयटी / २०१२ 
दि.२१ सप्टेंबर, २०१२ 

२. शासन निर्णय, माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि) विभाग क्रमांकः ॥॥--९/१७९/२०१३-])॥१- 
DIT(MH)-DIT (Mh), दिनांक. २ नोव्हेंबर २०१३. 

३. शासन निर्णय माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय यांचे क्रमांक : 9/॥)-मातंस ०८०/४/२०१४- 
O/O DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दिनांक: ०१/०७/२०१४, 

४. शासन निर्णय गृह विभाग HAH RAT ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दिनांक: २९/०५/२०१५ 

५. मे.प्राईस वॉटर हाऊस HA प्रा.ली. यांचे दि. ३० सप्टेंबर, ३१ ऑक्टोबर, ३० नोहेंबर व 
डिसेंबर २०१५, ची देयके. 

६. पोलीस आयुक्त, पुणे हहर व पोलीस आयुक्‍त, नाशिक शहर यांनी अनुक्रमे दि. ६ 

जानेवारी, २०१५ व दि. ६ नोहेंबर, २०१५ रोजी जारी केलेली प्रमाणपत्रे. 


rel 
iS 


प्रस्तावना 

पुणे-पिंपरी चिंचवड आणि नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्राईस वॉटर कूपर 
प्रा. ली. या कंपनीची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या 
दि.०२.११.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय आहे. दि.२९.०५.२०१५ 
च्या शासन निर्णयान्वये विविध कालावधीसाठी प्राईस वॉटर हाऊस कुपर्स wot. यांना मानधन देय 
करण्यात आले आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात सल्लागार म्हणून पुणे-पिंपरी चिंचवड 
सीसीटीव्ही प्रकल्प सल्लागार म्हणुन दिनांक १ सप्टेंबर, २०१५ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१५ या चार 
महिन्यांच्या कालावधीसाठी व नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी दिनांक १ सप्टेंबर, २०१५ व 
दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २०१५ या दोन महिन्यांच्या पाहिलेल्या कामाची देयके अदा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय 

संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र. ४ अन्वये मुंबई, पुणे-पिंपरी चिंचवड व नाशिक-त्र्यंबकेश्वर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. PWC ने केलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी विविध कालावधीसाठी दरमहिना 
दरमाणुस (Man-Month) या तत्वानुसार मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार, पुणे-पिंपरी 
चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे.2//७ ने पाहीलेल्या कामासाठी त्यांना दिनांक १ सप्टेंबर, २०१५ 
ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०१५ या चार महिन्यांच्या काळावधीसाठी व नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी दिनांक १ सप्टेंबर, २०१५ ते दिनांक ३१ ऑक्टोंबर, २०१५ या दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५ /प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल-३ 


पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी (मानधन, इतर खर्च, व सेवा कर मिळून) एकुण रु. १४,१४,२९५ /- (रु. 
चौदा लाख चौदा हजार eal पंचान्नव wat) इतकी रक्‍कम APWC कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 

उपरोक्तप्रमाणे नमुद करण्यात आलेली रक्‍कम मिळून एकूण रु १४,१४,२९५ /- (रु. चौदा लाख चौदा हजार 
दोनशो पंचान्नव फक्त ) एवढया रक्कमेची देयके अनुक्रमे बिल क्र. ४१६००१२०५ दि. ३०.०९.२०१५ , बिल क्र. 
४१६००३४५१ दि. ३१.१०.२०१५, बिल क्र. ४१६००५८०६ दि. ३०.११.२०१५ & बिल क्र. ४१६००८१९० दि. 
39.92.2094 अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर खर्चाचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे 
आहे:- 


Man Month य ता Service Tax* 
Sr} Period & Rate as per Benleom eat ke त Total OPE |(INR) 14% till} Total 
No. व्र Project Name [Resource Name|Designation| GR dated 1. 5 eee Applicable | Claimed | Oct-2015 and | Amount 
(02-Nov- 2 a Amount | (INR) | 14.5% from | (INR) 
2013) Nov-2015 
A Ly Cc (am) E F G H=FxG I ० eee 
J) K 
. Pune CCTV [Pankajkumar [Senior 1,99,500 100% 1,99,500 
I“ September toProject ILondhe onsultant 3.99.000 
1 0" September ar 7 
2015 & Nasik & roar = 22,768 59,048 4,80,816| 
416001205 ffrimbakeshwar री क | 1229500 100% | 1,99,500 
CTV Project ¥ 
Pune CCTV [Pankajkumar [Senior 1,99,500 100% 1,99,500 
10 ‘ [Project ILondhe onsultant 
ctober to 
2 Bi" October & Nasik & 3,99,000} 3,959 56,414 4,59,373 
16003451 Timbakeshwar Pons me 1,99,500 100% | 1,99,500 
CT , oyal onsultant 
ICCTV Project 
1$ November 
0 30 [Pune CCTV [Pankajkumar [Senior दू 
ड) November 2015 Project Londhe ठावि 1,99,500 100% 1,99,500 1,99,500 | 10,538 30,456 2,40,494 
& 416005806 
1* December to 
B1‘' December Pune CCTV [Pankajkumar [Senior 
8 ळू 
2015 & Project [.०1ताट तात्याला 1,99,500 100% 1,99,500 1,99,500 | 4,527 29,585 2,33,612 
416008190 
Total Amount Claimed(INR) 11,97,000 41,792 1,75,503 14,14,295 
टीप:- 


अ) उपरोक्त रक्कमा या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.२ मध्ये नमुद केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणूस (Man-Month) तत्वानुसार रकमा अदा करण्यात येत आहे. 
ब) संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र.४ नुसार अनुज्ञेय करण्यात आलेल्या कालावधीसाठी उपरोक्‍त रक्कमा 
देण्यात येत आहे. 

क) शासन निर्णय संदर्भ क्र. ५ नुसार सल्लागारांना प्रकल्पावर होणा-या खर्चाच्या १०% च्या प्रमाणात 
प्रवास,भोजन व निवास इ.खर्च अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. 

ड) संदर्भ क्र.५ अन्वये FPwC कंपनी ने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रक्कमा देण्यात येत आहे. सदर 
रकक्‍्कमेमध्ये ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत १४% सेवा कर व नोव्हेंबर ते डिसेंबर महिन्यांसाठी १४.५% सेवा कर 
समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

इ) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा केली आली 
आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत करण्याचा अधिकार 
शासनास राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी-३६१५ /प्र.क्र.९३ /भाग-१/पोल-३ 


8) सदर देयके आयकर वजाती करून अदा करण्यात यावी. 

उ) पुणे हाहर व नाशिक व त्र्यंबकेश्वर सीसीटीव्हीसाठी egal कंपनीने केलेले VAM काम 
समाधानकारक असल्याचे अनुक्रमे दि. ६.१.२०१६ व दि. ६.११.२०१५ रोजी प्रमाणपत्रे संबधितांकडुन 
देण्यात आली आहे. 


२. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांच्या अधिनस्त असलेल्या 
“२०५५-पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (09) जिल्हा पोलीस बल,१३,कार्यालयीन खर्च (२०५५ 
०१६८)”या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकून तो सन २०१५-२०१६ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 
३. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
“नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तर त्यांच्या अधिनस्त आहरण व संवितरण अधिका- 
याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०२१२१५२२१०००२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Kailas Aru (५५ 
euiaDsputy Secretary 3042400030, 
Gaikwad ७०01001 भरा 
(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, गृह विभाग. 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. पोलीस आयुक्त,पुणे हहर/ नाशिक शहर 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नाशिक . 
१०. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी, व्यय-७ / वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-४०० ०२८. 
१३. निवड नस्ती / पोल-३ 
१४. अर्थ शाखा गृह विभाग. 


नकी 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


